मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई 
यांनी त्यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता,दक्षिण 
कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी या 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी या 
विभागाच्या तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर 
या उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.६४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४.०५.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन HATH AAS २०१८/प्र.क्र.६४/ज.वि.,दिनांक २८.०२.२०१८ 


२) मुख्य अभियंता,जळसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुअ/जसंविकोप्र/आ-७(६)/१५२१, दिनांक १०.०४.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई यांनी त्यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता,दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी या मंडळाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी या विभागाच्या 
तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १५ पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ किंवा त्या पदांवर 
कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात 
दिलेला आहे.) मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. “आय 3, लेखाशिर्ष २८०१ वीज, ०१ 
जलविद्युत निर्मिती (योजनेत्तर), ००१ संचालन व प्रशासन,(०५) तिलारी जलविद्युत प्रकल्प, (०५) (०१) 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,रत्नागिरी (२८०१ 2203) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६४/जवि 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०५०४१५२५५७५०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. pay pam a 


‘Water 
Re Department, postalCode=400032, 
nyandeo a 
2.5.4.20=c6c9c3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532342ef3 
db994d443607916435f8516, 


Ananda Bagade ५५५ serene 


Date: 2018.05.04 15:29:19 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई/ नागपूर 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 

३.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण West, मुंबई. 

४.अधीक्षक अभियंता,दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी (५ प्रती ). 
५.कार्यकारी अभियंता, अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी 
६.ज.वि.संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६४/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई- २०१८/प्र.क्र. ६४/ज.वि.दि. ०४.०५.२०१८ चे 


विवरण पत्र-१ 


कार्यालयाचे नांव 


पदांचे नांव 


पदांची संख्या 


तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, 


तिलारीनगर. 


उपविभागीय अधिकारी /अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


ioe Oo}; A ae) mo} -0 | 4 ae) 


एकूण 


-O 
~ 


igitally signed by Dnyandeo Ananda 8०9० 
f 


Dnyandeo cae 


arash\ ‘Water Re 
postalCode=400032, st=M hi 
9c3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d44360 


7916435 


Ananda Bagade 


INumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf41 cccb1c816e7374da48 
7ed5ee3e377defe 
Di बागडे) 18.05.04 15:29:27 +05'30 


(ज्ञा.आ.ब 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६४/जवि 


area निर्णय क्रमांक : सीओई- २०१८/प्र.क्र.६४/ज.वि. दि. ०४.०५.२०१८ चे 


विवरणपत्र-२ 


तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
त. | श्री. आनंद कृष्णा मोरे यांत्रिकी दि.३१/०५/२०२० 
२ श्री. चिदानंद सोमलिग feat तांत्रिक मदतनीस दि.३०/११/२०१८ 
३ श्री. दत्तु गोविद दळवी मदतनीस दि.३१/०५/२०२० 
४ श्री. नारायण विठ्ठुल गावडे मदतनीस दि.३१/०८/२०२१ 
५ श्री. सुरेश SHAM पाटील मदतनीस दि.३०/०४/२०१९ 
६ श्री. गोपाळ सिध्दू गावडे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 
७ श्री. नंदकुमार नेमाणा गावडे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 
८ | ait. सिध्दू विठोबा लांबोर मजूर दि.३१/०८/२०१८ 
९ श्री.सुरेश ज्ञानेश्वर गवस मजूर दि.३१/०५/२०२० 
ie o | श्री.अंकुशा नारायण दळवी मजूर दि.३१/०३/२०२० 
fe | १ | sso बाबू गावडे मजूर दि.३१/०५/२०२१ 
१२ | श्री. अशोक दत्तु मांडेकर वाहनचालक दि.३१/१०/२०१८ 
१३ श्री.दुर्गाराम दाजीबा पाटील मिस्त्री दि.३०/०९/२०१८ 
१४ । श्री.शिवानंद मुपण्णा गांगर मेस्त्री दि.३०/०६/२०२२ 
१५ | श्री.झाकौर हुसेन महमद इसाक मेस्त्री दि.३१/१२/२०२२ 
सय्यद 
एकूण १५ 
Dnyandeo Ananda 
Bagade 
(ज्ञा.आ.बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


